रेशीम संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
अस्थायी पदे  दि.०१.०३.२०२३ ते 
दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत पुढे सुरू ठेवण्यास 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. MTAfa-Y0039/9/2023-DESKSERICULTURE-CMTD-Corporation 
Marketing and Textile 
मंत्रालय, मुंबई-४०० 032 
दिनांक:- १४ मार्च, २०२३ 


१) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र.सीएसबी-१०९४/ (§943)/ उद्योग-५, 
दिनांक २७.०८.१९९७ 

२) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.रेशीम-१३०८/ प्र.क्र.३३/ रेशीम कक्ष, 
दिनांक २२.०३.२०११ 

३) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.रेशीम-१३११/ प्र.क्र.२१७/ रेशीम कक्ष, 
दिनांक २२.०३.२०१२ 

४) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.आस्था-१९१६/ प्र.क्र.३८/ रेशीम कक्ष, 
दिनांक ०९.०३.२०२२ 

५) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.आस्था-१०२२/ प्र.क्र.२२/ रेशीम कक्ष, 
दिनांक २६.०९.२०२२ 

६) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/ १६/ आ.पु.क., दिनांक ०८.०२.२०२३ 

७) संचालक, रेशीम संचालनालय, नागपूर यांचे पत्र क्र. रे/ कार्या-१/ आस्था-३/ अ.प.मु.वाढ/ 
२८६, दिनांक ०८.०३.२०२३ 


प्रस्तावना :- 

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या संदर्भिय दिनांक २७.०८.१९९७ रोजीच्या शासन 
निर्णयाद्वारे रेशीम संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली असून विविध आस्थापनातून रेशीम 
संचालनालयाकडे पदे वर्ग करण्यात आली आहेत. संदर्भाधीन दिनांक २२ मार्च, २०११ व दिनांक २२ 
मार्च, २०१२ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे रेशीम संचालनालयातील एकूण ३७९ पदे मंजूर आहेत. 
त्यापैकी एकूण ३०३ पदे ही वेळोवेळी स्थायी करण्यात आली असून एकूण ७६ पदे ही अस्थायी आहेत. 
तथापि, रेशीम संचालनायातील आस्थापनेवरील पदांचा आढावा घेऊन संदर्भाधीन दिनांक 
०९.०३.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे ३११ नियमित पदे व ५४ बाह्यस््रोताद्वारे घ्यावयाच्या सेवा 
अज्ञा सुधारीत आकृतीबंधास मान्यता देण्यास आली आहे. तसेच, पुर्वीच्या आकृतीबंधामधीळ 
वाहनचालक १२ पदे शिपाई ५६ पदे हे मृत संवर्ग घोषीत करण्यात आले आहेत. व सदर मृत संवर्गात 
जितके कर्मचारी कार्यरत असतील तितकी पदे अधिसंख्य गणण्यास मान्यता देण्यात आळी आहे. 


२. दिनांक ०९.०३.२०२२ रोजीच्या संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये सुधारित आकृतीबंधानुसार ६७ 
अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२२ ते दिनांक २८.०२.२०२३ पर्यंत पुढे सुरू ठेवण्यास संदर्भाधीन 
दिनांक २६.०९.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे. आता संचालक (रेशीम) 
यांच्या संदर्भाधीन दिनांक ०८.०३.२०२३ रोजीच्या पत्राद्वारे रेशीम संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 


शासन निर्णय क्रमांकः सपववि-४००३ 9/9/2023-DESKSERICULTURE-CMTD-Corporation Marketing and Textile 


एकूण ६३ अस्थायी पदे व मृत संवर्गामधीलळ अधिसंख्य ठरविण्यात आलेल्या अस्थायी पदावरील ४ पदे 
अशी एकूण ६७ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२३ ते दिनांक ३१.०८.२०२३ पर्यंत पुढे सुरू 
ठेवण्यासाठी प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. 


३. विभागाच्या आकृतीबंधातील समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर 
केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु त्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, 
अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक 09.03.2023 ते दिनांक ३१.०८.२०२३ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याचे अधिकार वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.६ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान करण्यात आले आहे. त्याअनुषंगाने रेशीम संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील ६७ अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.६ च्या शासन निर्णयान्वये रेशीम संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
सोबतच्या प्रपत्र मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण ६३ पदे अस्थायी व मृत संवर्गातील अधिसंख्य ठरविण्यात 
आलेल्या अस्थायी पदावरील ४ पदे अशी एकूण ६७ पदांना दिनांक ०१.०३.२०२३ ते दिनांक 
३१.०८.२०२३ पर्यंत पुढे सुरू ठेवण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. उक्त खर्च हा पुढील लेखाशिर्षाखाली त्या-त्या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक : @l-2 
मुख्य लेखाशीर्ष +: २४२५ सहकार 
गौण शीर्ष : ००१(०१(१३) रेज्ीम संचालनालय 


(२४२५ १३४१) (अनिवार्य) 


३. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: असंक-१००४/प्र.क्र.१२/(भाग-२)/ 
२००४/वित्तीय सुधारणा-१, दिनांक ०४.१०.२००४ व वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक : पदनि 
२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०८.०२.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१४१८३६०५४६०२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. कामी 
वत ALKA V JAGTAP क तडा 
सहपत्र -प्रपत्न अ 1 
(अलका जगताप), 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 


१) मा. मंत्री (वस्रोद्योग) / मा. राज्यमंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सपववि-४००३ 9/9/2023-DESKSERICULTURE-CMTD-Corporation Marketing and Textile 


2) संचालक (रेशीम), रेशीम संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, प्रशासकीय इमारत H.2, ६ वा 
माळा,बी विंग, आयुक्‍त कार्यालय परिसर, सिव्हील लाईन्स,नागपूर-४४०००१ 

) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी, संबंधित जिल्हे. 

) अवर सचिव (१७-स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) कार्यासन अधिकारी, (व्यय २/ अर्थसंकल्प-१३/ आ.पु.क.), वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

) 

) 

) 


3 
3 


a 


o~ 


£39) 


उपसंचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, औरंगाबाद. 

सहायक संचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, नागपूर/अमरावती/पुणे. 
सर्व रेशीम विकास अधिकारी, श्रेणी-१/२ 

१०) निवड नस्ती. 


S 


won 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


झासन निर्णय क्रमांकः सपववि-४००३ 9/9/2023-DESKSERICULTURE-CMTD-Corporation Marketing and Textile 


प्रपत्र 
(शासन निर्णय, arafa-yoo39/9/2023-DESKSERICULTURE-CMTD-Corporation 
Marketing and Textile, दिनांक : १४ मार्च, २०२३ सोबतचे सहपत्र) 


अ. पदनाम मंजूर पदे | स्थायी पदे | मंजूर पदांपेकी | मुदतवाढ 
क्र. अस्थायी पदे देण्यात 
(३-४) येणारी पदे 
(9 (2) (Y (8) (५ (द) 
| a | संचालक 1१ a 10 fo 
2 | उपसंचालक 2 q q q 
३ | सहायक संचालक 8 2 2 2 
रेशीम विकास अधिकारी (श्रेणी-१) १२ | 9 ० २ २ 
५ | रेशीम विकास अधिकारी (श्रेणी-२) २१ १७ ४ ४ 
६ । वरीष्ठ तांत्रिक सहायक GY ४४ 1११ | १ fd q 
वरीष्ठ क्षेत्र नि- प्रयोगशाळा ३१ २५ षद & 
सहायक 
८ | प्रयोग निर्दशाक १४ ae q 3 3 
९ क्षेत्र सहायक ११४ ९१ २३ २३ 
१० ० | इलेक्ट्रीशान | 9 | q Po fF 0 | 
११ | १ | मॅकेनिक a ae fF fF oo 
१२ | रेअरींग ऑपरेटिव्ह ६ ५ 1१ a ae 
१३ | रेअरर्स/प्रयोगशाळा परिचर | 90 | ० ह २ २ 
१४ | लेखाधिकारी, वर्ग-१ " ये. a ae fp fo 
१५ | वरीष्ठ अधीक्षक २ _ a 1१ fa 
१६ | अधीक्षक (लेखा व आस्था) ३ २ १ १ 
१७ । वरीष्ठ सहायक १६ १३ ३ ३ 
१८ | लिपिक तथा टंकलेखक १७ १४ ३ ३ 
१९ | वाहनचालक शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग १ 
२० | शिपाई/ पहारेकरी/ माळी/ विभाग, दिनांक ०९.०३.२०२२ अन्वये मृत 3 
मदतनीस/ सफाईगार संवर्गामधील अधिसंख्य ठरविण्यात 
आलेली अस्थायी पदावरील कर्मचारी 
एकूण अतांत्रिक पदे ३११ २४८ &3 ६७ 


d by ALKA V JAGTAI 


ig P 
DN: CN = ALKA V JAGTAP, C = IN, S = Mahi hira, 0 
A L KA V J A G TA P GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU 
COOPERATION MARKETING AND TEXTILE 
PARTMENT 
De 2023.03.14 18:45:12 +05'30' 


(अलका जगताप), 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


